सन २०१९-२० या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी तरतूद 
(दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 


मागणी क्रमांक व्ही-२, 
“२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन ” 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-आसुअं/प्रत्यर्पि-२२१९/(प्र.क्र.१३५/२०१९)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१३,मार्च २०२० 
शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाळील मागणी क्रमांक व्ही-२ 

“२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन “या लेखाशीर्षाखाली कार्यक्रमांतर्गत रु.६,०२,४९,०००-/- (अक्षरी रुपये सहा 
कोटी,दोन लाख,एकोणपन्नास हजार मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये 
प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम विशोष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००६१११३२३५९२००२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SEEMA BABAN =: 
JADHAV 


(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
. उपसचिव अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 
७. मा.प्रधान सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 
८. मा.प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
९. सह/उप सचिव(टेक्स-२/११स/२२स)/सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१०. कार्यासन अधिकारी (११स/२२स/टेक्स-२) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१३. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


-O 


शाश्‍वत विकास ध्येय (ध्येय १५ 
जमिनीबरील सजीब)या करिता वृक्ष लागवड 
आणि संवर्धन (१००% राज्य 
योजना)(सहकार) 

शाश्‍बत विकास ध्येय (ध्येय १५ 
जमिनीवरील सजीब)या करिता वृक्ष लागवड 
आणि संबर्धन (१००% राज्य योजना) 
(वस्त्रद्मोग) 


शाश्‍वत बिकास ध्येय (ध्येय १५ 
'जमिनीबरोल सजीव)या करिता वृक्ष लागवड 
आणि संवर्धन (१००% राज्य योजना)(पणन) 


बरिवरणपत्र -2 


शासन निर्णय क्रमांक आसुअ/प्रत्यरषि-२२१९/(प्र.क्र.१३५/२०९९)/१७स दि.१३.०३.२०२० चे सहपत्र 
सन २०१९-२० या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित (समर्पित) रकमा दर्शविणारे विवरणपन्न 


मागणी क्रमांक -व्ही-२ ,२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन (बचत ) (-) रक्‍कम असणा-या (कार्यक्रमांतर्गत) योजना 


२४०६-वनीकरण व वन्यजोबन, 
०४-बनीकरण व पर्यावरण विकास, 
१०१-राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण विकास 
कार्यक्रम,(००)(०१) (२४०६ ए ४०७) 
२४०६-वबनोकरण व वन्यजोबन, 
०४-बनीकरण व पर्यावरण विकास, 
१०९-राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण विकास 
कार्यक्रम,(००)(०२) (२४०६ ए ४१६) 
२४०६-वनीकरण ब वऱ्यजांवन, 
०४-वनीकरण व पर्यावरण विकास, 
१०१-राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण विकास 
कार्यक्रम,(००)(०३) (२४०६ ए ४२५) 


अथेसंकाल्पिय अंदाज 


बचचतीनंतर असणारे 
अंतिम अ 


(रुपये हजारात) 


बचतीची तपशीलवार कारणे 


समयोचित अपेक्षित प्रस्ताब नसल्याने व खर्च होणार 
नसल्याने सबब तरतूद अखचित. 


तुती लागवड मनरेगा योजनेतून ब एन ब अर्जुन 


वृक्षांची लागवड जिल्हा वार्षिक योजनेतून केली 
असल्याने निधी अखर्चित. 


सहाय्यक निबंधक कार्यालयाने खर्चाची देयके सादर न 
केल्याने व बाजार समित्यांचे प्रस्ताव प्राप्त नसल्याने 
तरतूद अखर्चित. 


